उपसंचालक (बफर) अंतर्गत मोहर्ली येथील वन 
विश्राम गृहाचे दुरुस्ती करण्याबाबतच्या स्थापत्य 
कामांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. वनबां-२०२२/प्र.क्र.१९९/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २५ नोव्हेंबर, २०२२ 
वाचा :- 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-२४/लेखा/प्र.क्र.२२(२१-२२/४६२/२०२२-२३, दिनांक १५.०८.२०२२. 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), दिनांक २०.०९.२०१९ 

३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५.०९.२०१९ 


प्रस्तावना:- 

उपसंचालक (बफर) अंतर्गत मोहर्ली यांचे कार्यक्षेत्रात चार रुमचे वनविश्रामगृह आहे. सद्यस्थितीत या 
वनविश्रामगृह वर टिनाचे रुफ (G.I. Sheet Roofing) असून पावसाळयात जागोजागी गळती होत असल्यामुळे 
आतमध्ये असलेले लाकडी सिलींग खराब झालेले असल्याने सदर स्थापत्य कामाच्या रु.३२.२४ लक्ष रक्कमेच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.१ च्या पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 

वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या संदर्भ क्र.२ 
च्या शासन निर्णय दिनांक २०.०९.२०१९ मधील भाग एक उपविभाग-५ परि.क्र.१३४(१), १३४(२ आणि १३४(३) 
नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संदर्भ क्र.३ दिनांक २५.०९.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये स्थापत्य व 
विद्युत कामाशी संबंधित रु.१५ कोटी किंमती पर्यंतच्या कामांना संबधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रीक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे अधिकार संबंधीत 
उपभोक्ता विभागास देण्यात आलेले आहेत. 

सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चंद्रपूर यांनी तांत्रिक मान्यता 
प्रदान केलेली असून, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी तांत्रीक सहमती प्राप्त 
झालेली आहे. त्यानुसार सदर अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.१ च्या 

पत्रान्वये सादर केलेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचा संदर्भ क्र.२ चा शासन निर्णय व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे 
संदर्भ क्र.३ चे परिपत्रक विचारात घेता, उपसंचालक (बफर) अंतर्गत मोहर्ली येथील वन विश्राम गृहाचे दुरुस्ती 
करण्याबाबतच्या स्थापत्य कामांच्या रु.३२.२४ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील अटीच्या अधीन 
राहून (वित्तीय मान्यता वगळून) प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 

१. अंदाजपत्रक व नकाशे उपभोक्ता विभागाच्या सक्षम WH AH SA साक्षांकित करुन घेण्यात यावे. 

२. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०२२/प्र.क्र.१९९/फ-९ 


3. 


सदर काम रु.३२.२४ लक्ष इतक्या रक्‍कमेस पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


४. प्रत्यक्ष काम करते वेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही/२०१२३/ प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, दिनांक 
१० जानेवारी २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक:बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, दिनांक 


षु . 


09.01.2099 अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


करूनच काम हाती घ्यावे. 


. ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक दरपत्रके मंजूर 


सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च योजनेंतर्गत मंजूर उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययातून करण्यात यावा. 


. सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० अंतर्गत तरतूद तसेच प्रचलित कायदे / नियम 


संदर्भाधिन तरतूदींचा भंग होणार नाही. तसेच कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


. वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.०४.२०२२ परिपत्रकातील अटींची पूर्तता होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
१०. 


शासन निर्णय क्रमांक एमएससी- २०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या परिशिष्टात नमुद 


केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम(भाग-२), दिनांक 
२०.०९.२०१९ अन्वये वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भातील शासन निर्णयातील भाग एक उपविभाग- 
५ परि.क्र.१३४(१), १३४(२) आणि १३४(३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण- 
२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दिनांक २५.०९.२०१९ अन्वये स्थापत्य व विद्युत कामाशी संबंधित रु.१५ कोटी किंमती 
पर्यंतच्या कामांना संबधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रीक सहमती 
दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे उपभोक्ता विभागास प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११२५१७४१४४१५१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by PINGALE BHANUDAS NARAYAN 


.5.4.20=cd 9b7 852/068 1 Sdc1 Shaee9beaa952cb59250169fch3d48 
9150789e0cc3 1a6, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या AAAI व नावाने, PINGALE BHANUDAS ५000000000” 


NARAYAN 


serialNumber=6025E577A0EES4FAEDSD6081093A5E1F8E2B15125 
A14DDE66E1EA3AFA9BC2CFS, cn=PINGALE BHANUDAS NARAYAN 
Date: 2022.11.25 17:44:07 +05'30' 


(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 


महसूल व वन विभाग 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व नागपूर 

वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर 
महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 


८. नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई.७ 
९. कार्यासन फ-२/ब-१ , महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


qo. 


कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. (निवडनस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


